कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर ९४३५ 
अस्थायी पदांना सन २०१८- २०१९ या आर्थिक 
वर्षात दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१७/३८२/प्र.क्र.१०८/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि.मार्ग, मुंबई Yoo 009, 
तारीख: 92 एप्रिल , २०१८ 


वाचा 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र: अस्थायी-२०१७/ ३८२/प्र.क्र.१०८/कु.क., 
दि.३१.०१.२०१८. 
२) राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राकुकका /आस्था /कुकका / 
मुदतवाढ/९४३५/कक्ष-२क/न.क.५६/१०२९६-९७/२०१८,दि.१४/०२/२०१८. 
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.०५/०३/२०१८. 
४) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ आस्था/कक्ष५ 
/टे५/९४३५ अपदे/ ९७१७२-/१८, दि. ०५/०३/२०१८. 
प्रस्तावना 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या ९४३५ अस्थायी पदांना 
संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कुटुंब 
कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत ९४३५ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्राधिकार दिले आहेत. त्यानुसार वरील अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाचे स्तरावर विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमलळबजावणीकरीता मंजूर असलेल्या 
अस्थायी पदांच्या आढाव्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी केंद्र शासनांस सादर केला असून या प्रस्तावात नमुद केल्यानुसार 
अनावऱ्यक पदे प्रत्यार्पित करुन उर्वरित आवश्यक त्या पदांना केंद्र शासनाकडून मान्यता प्राप्त 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१७/३८२/प्र.क्र.१०८/कु.क. 


होण्याच्या अधिन राहून तसेच वित्त विभागाच्या दि.५.३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये ९४३५ अस्थायी 
पदांना दि.१/३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
येत आहे. सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाकरीता सदर अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च 
विभागाच्या अर्थसंकल्पात २२११-कुटुंब कल्याण या मुख्य लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांचा लेखाशिर्षनिहाय तपशिल 
खालील प्रमाणे आहे :- 


अ.क्र लेखाशिर्ष एकूण मंजूर 
अस्थायी पदे 
Le || २ ३ 
a राज्य कुटुंब कल्याण केद्र (००३१ 2299) ४५ 
२ | जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (००५१ २२११) ११९ 
3 प्रादेशिक कुटुंब कल्याण केद्र(०१०२ 2299) २५ 
४ बहुद्देशिय आरोग्य कर्मचारी योजना(०१३१ २२११) ५० 
4 वैद्यकोय कुटुंब नियोजन शिक्षण (0922 2299) ३ 
६ ए.एन.एम. प्रशिक्षण केद्र (२२११ ०१११) ३३६ 
७ = | ग्रामीण कुटुंब कल्याण केद्र (०१४९ २२११) ८६८८ 
८ शासकीय नागरी कुटुंब कल्याण केद्र(०१७६ २२११) १६९ 
एकूण ९४३५ 


टिप -प्रत्यार्पित पदे वगळण्याची कार्यवाही आयुक्‍त स्तरावर केली जाईल. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/ आपुक, दि.०५/०३/२०१८ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१७/३८२/प्र.क्र.१०८/कु.क. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०७१७१८०३७२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ld Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 
U W a | a DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=a7788b3b3 1e2d9269bcbfd958 
i Uu Nn 8a6ee4771341780133d295a56dd4ef476 

977773, 

serialNumber=3b8f98f1c1 82bf458a4de 
s e€e399a7241b5044aeb09c097bc6d28b5 

a a) S | Nn 8709fe8ef0d, cn=Ujwala Arun Ransing 

Date: 2018.04.12 15:49:11 +05'30' 

(उज्वला अ.रणसिग) 
. 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल ,(लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरीक्षा) २/१- महाराष्ट्र ,मुंबईनागपूर/ 
२. अधिदान व लेखा कोषागारमुंबई , 
३. SYA. ASS ,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,तथा संचालक , 
४. संचालकमुंबई ,आरोग्य सेवा संचालनालय , 
५. अतिरीक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे (५ प्रती) 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
७. निवासी लेखाधिकारी.मुंबई , 
८. सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन केंद्र शासन, नवी दिल्ली 
९. विभागीय संचालक, कुटुंब कल्याण, ८५/२, पर्वती पहिला माळा, दर्पण बिल्डींग, सहकार 


नगर, पुणे 

१०.आयुकक्‍्त, महानगरपालिकाय (सवी 

११.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन) आरोग्य सेवा, आरोग्य सेचा संचालनालय, मुंबई. 

१२.उप संचाळक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

१३.उप संचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

१४.जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 

१५.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

१६.वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रुग्णालय, उल्हासनगर, जिल्हा-ठाणे. 

१७.प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ होमिओपॅथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४३, आश्रमशाळा, लेआऊट, 
ग्रेट नाग रोड, नागपूर ४४० ००९. 

१८. वैद्यकीय अधिक्षक, सामान्य आरोग्य, शुश्रुषा विद्यालय परिचर्या शाळा, नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१७/३८२/प्र.क्र.१०८/कु.क. 


१९.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२०.वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई 

२१.नियोजन विभागग (का-१४१२) मंत्रालय, मुंबई 
२२.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आस्थापना) मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती /कु.क. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


